ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ब वर्ग दर्जा 
प्राप्त तीर्थक्षेत्रांतर्गत काम पूर्ण झालेल्या कामांचा 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
(जिल्हा परिषद, अकोल) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.७७/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- 
१) ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०२२/प्र.क्र.३६१/योजना-६,दि.१५.०६.२०२३. 
2) कार्यकारी अभियंता, जि.प., अकोला यांचे जा.क्र.//जि.प/ बांध/लेखा/२४०१/२०२४, 
दि.५.६.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना- 


ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) 
योजनेंतर्गत उपरोक्‍त शासन निर्णय क्र.०१ अन्वये अकोला जिल्ह्यातील ब-वर्ग तीर्थक्षेत्राच्या 
ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार पूर्ण झालेल्या कामांचा उर्वरित निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


छासन निर्णय:- 


ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ३१ 
सहायक अनुदान या योजनेतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण रु.४५०००.०० लक्ष 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून जिल्हा परिषद, 
अकोला यांच्याकडून संदर्भिय पत्र क्र.२ नुसार सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
तीर्थक्षेत्राच्या प्राप्त देयकांसाठी रक्‍कम रु.१,४५,५६,९७३/- (रुपये एक कोटी पंचेचाळीस लक्ष 
छप्पन्न हजार Thal Bede फक्त ) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
अकोला यांना वितरीत करण्यात येत आहेत. सोबत देयकांचे विवरणपत्र जोडले आहे. 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सदर निधी वितरीत करताना 
संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


३. सदर खर्च मागणी क्र.एल-०३ "२५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६- 
जिल्हापरिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (०८) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या 
विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) (दत्तमत) या 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि- २०२४/प्र.क्र.७७/यो-११,दि. ०५ APTS, 2028 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्रन वरीलप्रमाणे ज्या कामाच्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच 
कामावर तात्काळ खर्च करून, सदर सहायक अनुदानाच्या विनियोजनासंबधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे, महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई व या विभागास पाठविण्यात यावी. तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५ जुलै,२०२४ मधील अटीची 
व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


५. सदर निधी वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.३८१/२०२४/व्यय-१५,दि.३०/०५/२०२४ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०२१५५४२१२७२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


KA | U DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 

DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e45 

G O N YA 0b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FE 
CF7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D4 
CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2024.08.05 19:49:01 +05'30" 

(का.गो. वळवी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
8) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
५) विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
६) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 
८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
१०) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) वित्त विभाग (व्यय १५, अर्थसं १६, अर्थसं १७) मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-११), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि- २०२४/प्र.क्र.७७/यो-११,दि. ०५ APTS, 2028 


ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.७७/यो-११, दि. ०५ ऑगस्ट, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र :- 


अकोला जिल्हयातील (जि.प.) ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनें मंजूर झालेल्या कामांकरिता देयकां 
विवरणपत्र 


अ तीर्थक्षेत्राचे नाव प्रशासकीय मान्यता कामांचे नाव प्रशासकीय मागणी प्रमाणे 
क्र शासन निर्णय क्रमांक मान्यतेची । वितरित करावयाची 
व दिनांक "तकरप रक्‍कम 
(रू. लाखात) 
| श्री गजानन महाराज तीर्थवि-२०२२/ 
संस्थान, अकोली (विहीर) क्र _ १. भक्‍त निवास 
अकोलखेड ता ae | कक बांधकाम करणे त AR 
दि.१५.०३.२०२३ | बांधकाम करणे. 
जि. अकोला 
२ श्री गजानन महाराज तीर्थवि-२०२२/ क वात 
पादुका संस्थान, मुंडगाव व २. भक्‍त निवास 
पादुका संस्थान, मुंडगाव प्र.क्र.३६१/यो-६ कात शी १६८.२० ५८२०६१०.०० 
ता. अकोट जि. अकोला F&.94.03.2023 
एकूण १,४५,५६,९७३.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


